महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२१/प्र.क्र.१६७/१३-ओ 
कृषि, व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक: १७ डिसेंबर, २०२१. 


विषय:- लेखापूर्व मंजूरीसाठी प्रलंबित देयक प्रस्ताव सादर करणेबाबत. 
कृषि चिकित्सालय फलटण कार्यालयाचे मजूरी देयक रु.६,६०७/- 
श्रीमती संगिता चांगदेव बारवकर यांचे व्हॉवचर 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/ २०१३/विनिमय, 
दि.१७/४/२०१५. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषि/लेखा-१/आस्था/देयक/मंजूरी/ 
३८०५३/२०२१, दि.२२/११/२०२१. 


ज्ञापन: 


विभागीय कृषि सह संचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर कार्यालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालय कृषि चिकित्सालय, फळटण या कार्यालयाच्या प्रक्षेत्रावरील बीज प्रक्रिया केंद्रावरील 
बीज प्रक्रिया मजूरीच्या रु.३०,०००/- मधील व्हॉवचर संगिता चांगदेव बारवकर यांच्या 
दि.३१/१/२०२० मधील रु.६,६०७/- (अक्षरी रुपये सहा हजार सहाशे सात फक्त) इतक्या 
Tapa दि.१०/६/२०१९ ते दि.१५/६/२०१९ या कालावधीच्या प्रलंबित देयकास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-१, अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख 


यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३- बी बियाणे, १०३ (००) 
(०१) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत ०२-मजूरी या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२२ करीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसे 
आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितांवर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२१/प्र.क्र.१६७/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२११२१७१२२६४८७१०१ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath 
Mhapankar 
Date: 2021.12.17 12:28:22 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३. विभागीय कृषी सहसंचालक,कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 
४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी,सातारा. 
५. उप विभागीय कृषि अधिकारी, फलटण. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर, 
७. महाळेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,सातारा. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


१०.सहसंचाळक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष,नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, 
मुंबई -३२, 
११.निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


